RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , 


अंक - ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २ ९ , २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सहसंचालक , नगररचना, पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 


सूचना 


, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्रमांक प्रा . यो . सांगली-मिरज /मौजे गोटखिंडी/ ता.वाळवा/ ग.नं.१३७१,१३८ ९ पै.,/ कलम २० (३)/ सहसंपुवि /८२२/ २०२० .-- ज्याअर्थी, 
राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी 
कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस-१८१५/प्र.क्र .४९ / १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर सांगली-मिरज प्रादेशिक योजनेत मौजे गोटखिंडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली येथील गट नं. १३७१, 
१३८ ९ पै. एकूण ४.०६ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) “ शेती तथा ना -विकास ” विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त क्षेत्र “ शेती तथा ना -विकास ” विभागातून 
वगळून , खालील अटींच्या अधीन राहून, “रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव 
छाननी समिती चे मत झाले आहे; 

( १) शासन निर्णय , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मधील अटी व अधिमूल्य शुल्क भरणे जमीनधारक /विकसक 
यांचेवर बंधनकारक राहील. 


( २) जिल्हाधिकारी, सांगली, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , जलसंपदा विभाग व सहायक संचालक , 
नगर रचना , सांगली शाखा, सांगली कार्यालयाचे अनुक्रमे दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ , दिनांक ७ मार्च २०२० , दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१६, दिनांक १५ मे २०१९ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ व दिनांक २३ जानेवारी २०१८ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / 
विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( ३) प्रस्तावित क्षेत्रातील नैसर्गिक नाले/ ओहोळ असल्यास नैसर्गिक नाल्याचे प्रवाहमार्ग बुजविले अगर वळविले जाणार नाहीत 
याबाबतची खबरदारी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक असेल. 


( ४) कलम २० (४) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेच्या पत्राच्या दिनांकापासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम 
न भरलेस सदर वापर विभाग फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० (४) ची कार्यवाही करणेत येईल . 


( १ ) 


एच-५२, भाग एक ( पु.वि.पु .) - ३० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट-कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती/ सूचना सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली , पत्ता - मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, 
वानलेसवाडी, सांगली -मिरज रोड , सांगली-४१६ ४१५ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी 
देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली शाखा, सांगली यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 

अविनाश पाटील , 

सहसंचालक, 

नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, ९ जुलै २०२० . 


. 


, 


By JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , PUNE DIVISION , PUNE 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


NOTICE 


No. R. P. Sangli-Miraj/Mouje Gotkhind /Taluka Walva /G . No. 1371, 1389 (Pt.)/Section 20 ( 3 )/ JDTP /822 / 
2020.-Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13, dated 6th May 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding 
the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the 
areas of sanctioned Regional Plans under the said Act; 

and whereas, land admeasuring about 4.06 hectare bearing GatNo. 1371 and 1389 (Pt.) of Mouje 
Gotkhindi, Taluka Walva , District Sangli (hereinafter referred to as " the said are ") is included in " Agriculture 
and No DevelopmentZone" in the sanctioned Regional Plan of Sangli-Miraj; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the abovementioned Government 
Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from "Agriculture and No Development 
Zone " and included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 
20 of the said Act, subject to the following conditions : -- 

(i) Conditions laid down in the said GovernmentResolutions dated ,6th May 2015 , 4th January 2016 
and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner/developer. 

( ii) Conditions prescribed by the Collector, Sangli,Maharashtra Jeevan Pradhikaran , Public Works 
Department, Irrigation Department and Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch , Sangli 
respectively intheletters, dated 21st December 2019 , 7th March 2020 , 23rd December 2016, 15th May 
2019 , 6th October 2015 and 23rd January 2018 shall be binding on the land owner/developer. 

(iii) It shallbe binding on the Land Owner/Developer to keep the flow ofnatural nala undisturbed and 
shall not be closed it by filling. 

( iv) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issuing Notification under Section 20 (4 ) of the said Act, the 
modification willbe refused to accord sanction under Section 20 ( 4 ) of the said Act. 

Now , therefore ,under the power delegated by the Government in this regard , suggestions/objections 
with reasons are invited from Public in accordance with Section 20 (3 ) of the said Act, in respect of 
proposed modification within 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


- 


७ , 


३ 


The suggestions and /or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Sangli Branch , Sangli, Central Administrative Building, First Floor, Vanlesswadi, Sangli-MirajRoad , Sangli 
416 415. The plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office 
hours in the said office . Assistant Director of Town Planning, Sangli Branch , Sangli is duly authorized to 
hear the suggestions/objections received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune, 
Pune, 9th July 2020 . 


सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

क्रमांक प्रा . यो . पुणे /मौजे इंदापूर / तालुका इंदापूर/ ग. नं . १६७/२ व इ./ कलम २० (३)/ सहसंपुवि /८३०/ २०२० .--ज्याअर्थी, राज्यात 
मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या 
लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र .४९/ १५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे इंदापूर, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे येथील गट नं . १६७/२, १६७/३ व 
१६८ पै. (एकूण क्षेत्र २३ हेक्टर ४६ आर) या जमिनी “ शेती तथा ना -विकास ” विभागात समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम ( २) मधील तरतुदीनसार उक्त क्षेत्र “ शेती व ना -विकास ” विभागातून 
वगळून , खालील अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव 
छाननी समिती " चे मत झाले आहे; 

( १) शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ चे अनुषंगाने जमीनधारकाने सादर केलेल्या बंधपत्रातील 
अटीनुसार भूखंड/ सदनिका विक्री अनुज्ञेय होईल व सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य , शुल्क 
भरणे व शासन निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

(२) विषयांकित जागेतील नैसर्गिक प्रवाह अबाधित ठेवणे बंधनकारक राहील , तसेच सदर पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही, याची 
खबरदारी विकास करताना घेणे बंधनकारक राहील. 

( ३) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचे कार्यालयाचे दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे पत्रातील अटींचे पालन करणे बंधनकारक 
राहील . 

( ४) जलसंपदा विभागाच्या दिनांक २५ जून २०१८ रोजीच्या पत्रानुसार सदर क्षेत्र नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या लाभक्षेत्रात येत 
असल्याने, जलसंपदा विभागाच्या दराने त्यांच्याकडे पुनर्स्थापना खर्च कलम २० (४) च्या अधिसूचनेपूर्वी भरावा लागेल. 

( ५) कलम २० ( ४) ची अधिसूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र मिळाल्यापासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम 
न भरलेस सदर क्षेत्राचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० ( ४) ची कार्यवाही करणेत येईल . 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 

हरकती/ सूचना नगररचनाकार , नगर रचना, बारामती शाखा, बारामती, पत्ता नवीन प्रशासकीय इमारत , ३ रा मजला, बारामती 
इंदापूर रोड , बारामती, जिल्हा पुणे-४१३ १०२ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी नगररचनाकार , बारामती शाखा, बारामती यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
सदर सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरदेखील उपलब्ध आहे . 

अविनाश पाटील , 

सहसंचालक , 

नगररचना, पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे , १३ जुलै २०२० . 


8 


HERTZ MRI RIYA , TT yeh -- yot faria gequjt, har à quar , vat 23 - 29, 2020 / 894 9-6, 9987 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


NOTICE 


No. R. P. Pune/Mouje Indapur/Taluka Indapur/G . Nos . 167/2 etc./Section 20 (3 ) JDTP /830 / 2020 .- 
Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 has 
issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 regarding 
the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the 
areas of sanctional Regional Plans under the said Act; 

and whereas, land admeasuing about 23 Hectare and 46 Are . area bearing Gat Nos . 167/2 , 167/3 , 
168 (Pt.) of Mouje Indapur, Taluka Indapur, District Pune (hereinafter referred to as " the said area " ) are 
included in " Agriculture and No Development Zone" in the sanctioned Regional Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee" established under the abovementioned Government 
Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from "Agriculture and No Development 
Zone" and included in "Residential Zone" in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 
20 of the said Act, subject to the following conditions : -- 

(i) The sale of plots /tenements shall be permissible as per the conditions given in undertaking in 
pursuance of aforesaid Government Resolutions , dated 6th May 2015 and 4th January 2016 and also all 
conditions mentioned in the said Resolutions and payment of requisite premium and charges shall be 
binding on the land owner/developer. 

(ii) It ismendatory on the owner to keep intact the natural stream in the land under zone change . It is 
also mandatory to ensure that the water does not get polluted during development. 

( iii) Conditions laid down in the Maharashtra Pollution Control Board s letter, dated 11th February 
2020 should be complied . 

( iv ) As the area under zone change is in the catchment area of RightMutha Canal , it is mandatory to 
pay the restoration cost at the rate as communicated by Irrigation Department, vide it s letter, dated 25th 
June 2018 , before the issuance ofNotification under Section 20 ( 4 ). 

(v ) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issuing Notification under Section 20 (4 ) of the said Act, 
then itwill be refused to accord sanction to the modification under Section 20 ( 4 ) of the said Act. 

Now , therefore ,under the power delegated by the Government in this regard , suggestions /objections 
with reasons are invited from Public in accordance with Section 20 ( 3 ) of the said Act, in respect of 
proposed modification within 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
Gazette . 


The suggestions and /or objections shall be addressed to the Town Planner, Baramati Branch , 
Baramati, New Administrative Building, Third Floor, Baramati Indapur Road , Baramati-413 102. The plan 
showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours in the said 
office . Town Planner, Baramati Branch , Baramat is duly authorized to hear the suggestions/objections 
received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


AVINASH PATIL , 


Joint Director of Town Planning, 


Pune Division , Pune , 


Pune, 13th July 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


५ 


महापालिका आयुक्त यांजकडून 
वाचले :- ( १) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७. 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२०/ प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९२ /डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२०. 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ ३०१/२०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत, तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , वानलेस चेस्ट हॉस्पिटल कंपाऊंड, वानलेसवाडी, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला , आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८, वानलेस चेस्ट हॉस्पिटल कंपाऊंड, वानलेसवाडी, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १३ जुलै २०२० ते दिनांक 
९ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , वानलेस चेस्ट हॉस्पिटल 
कंपाऊंड, वानलेसवाडी, मिरज परिसरामध्ये १. युहान समुद्रे घर ते रंगराव वायदंडे घर , २. रंगराव वायदंडे घर ते सुखंद्रा जैन 
घर . ३. सुखंद्रा जैन घर ते मोकळी जागा, ४. मोकळी जागा ते युहान समुद्रे घर. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. अमर कांबळे घर ते मिलिंद लोखंडे घर, २. मिलिंद लोखंडे 
घर ते वैभव तिवडे घर , ३. वैभव तिवडे घर ते बबलू सौंदडे घर , ४. बबलू सौंदडे घर ते अमर कांबळे घर. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 

सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


, 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १४ जुलै २०२० . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३००/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२, माजी सैनिक वसाहत, वसंत कॉलनी, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , माजी सैनिक वसाहत , वसंत कॉलनी, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १३ जुलै २०२० ते दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२, माजी सैनिक वसाहत , वसंत 
कॉलनी , मिरज परिसरामध्ये १. विलास काळे घर ते राम धुमाळ घर, २. राम धुमाळ घर ते सटवाप्पा भोसले घर . ३. सटवाप्पा 
भोसले घर ते मोकळा प्लॉट , ४. मोकळा प्लॉट ते विलास काळे घर . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार )-१ . गोविंद बंगला ते M.S.E.B. , २. M.S.E.B. ते अल्फा 
इंटरनॅशनल स्कूल , ३. अल्फा इंटरनॅशनल स्कूल ते इदगाह कंपाऊंड, ४. इदगाह कंपाऊंड ते वात्स्यल्य बंगला, ५. वात्स्यल्य बंगला 
ते गोविंद बंगला. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 

सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १४ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


७ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ३०३/ २०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, सुंदरनगर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा 
संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित 
क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, सुंदरनगर, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ जुलै २०२० ते दिनांक १० ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत 
खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३, सुंदरनगर, मिरज परिसरामध्ये 
१. वरुण बंगला ते फराज बंगला , २. फराज बंगला ते मयुरेश बंगला, ३. मयुरेश बंगला ते विजय कॉटेज बंगला ४. विजय कॉटेज 
बंगला ते वरुण बंगला . 


- 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)-१ . महाबळ फार्म हाऊस ते निपाणीकर हार्डवेअर , २. निपाणीकर 
हार्डवेअर ते माशाअल्लाह बंगला, ३. माशाअल्लाह बंगला ते हॉटेल सुखसागर , ४. हॉटेल सुखसागर ते महसूल भवन , ५. महसूल 
भवन ते महाबळ फार्म हाऊस . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १५ जुलै २०२० . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३०५/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १०, बाल हनुमान कॉलनी, घरकुल योजना बिल्डिंग क्रमांक ३, वडर गल्ली, सांगली 
परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची 
शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित 
रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर 
व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले 
आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता , तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १०, बाल हनुमान कॉलनी, घरकुल योजना बिल्डिंग क्रमांक ३, वडर गल्ली, सांगली परिसरामध्ये दिनांक 
१५ जुलै २०२० ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित 
करण्यात येत आहेत . 


* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १०, बाल हनुमान कॉलनी, घरकुल 
योजना बिल्डिंग क्रमांक ३, वडर गल्ली, सांगली परिसरामध्ये १. बाल हनुमान कॉलनी घरकुल योजना बिल्डिंग क्रमांक ३. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. कनुभाई देसाई मिल ते हॉटेल ओम गणेश १०० फुटी 
रोड, २. हॉटेल ओम गणेश १०० फुटी रोड ते शंकर पाथरवट घर १०० फुटी, ३. शंकर पाथरवट घर १०० फुटी ते तुलसी 
ऑइल इंडस्ट्रिज, ४. तुलसी ऑइल इंडस्ट्रिज ते कनुभाई देसाई मिल . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


" 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १५ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


or 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/कार्या -६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२०. 


-- 


- 


-- 


- 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/३०७/ २०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत, तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ जुलै २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०९ , मुळीक प्लॉट , साई मंदिरसमोर, अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०९, मुळीक प्लॉट, साई मंदिरसमोर, अभयनगर, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १५ जुलै २०२० ते दिनांक 
११ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०९ , मुळीक प्लॉट, साई मंदिरसमोर, 
अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये १. युनूस मोमीन घर ते विनीत पडूळकर घर, २. विनीत पडूळकर घर ते राम काळे घर , ३. राम 
काळे घर ते विजय पावसकर घर, ४. विजय पावसकर घर ते युनूस मोमीन घर. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार )-१. राजाराम जाधव ते उत्तम अर्जुने घर, २. उत्तम अर्जुने घर 
ते साई मंदिर कंपाऊंड , ३. साई मंदिर कंपाऊंड ते अक्सा मस्जीद मागील बाजू, ४. अक्सा मस्जीद मागील बाजू ते राजाराम जाधव, 


- 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा. जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


. 


महापालिका आयुक्त, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १५ जुलै २०२० . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ २९ ४/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १२ , शिंदे मळा (पंचशिलनगर), जुना बुधगाव रोड , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून 

आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १२, शिंदे मळा (पंचशिलनगर), जुना बुधगाव रोड , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १२ जुलै २०२० ते दिनांक 
०८ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १२, शिंदे मळा (पंचशिलनगर), 
जुना बुधगाव रोड , सांगली परिसरामध्ये १. अमर वळवडे घर ते नवरत्न बंगला, २. नवरत्न बंगला ते संतोष माळी घर , ३.संतोष 
माळी घर ते सुनिता भोसले घर , ४. सुनिता भोसले घर ते अमर वळवडे घर. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) -१. सुधीर चोपडे घर ते ज्ञानेश्वर शिंदे बाटली गोडाऊन, २. 
ज्ञानेश्वर शिंदे बाटली गोडाऊन ते रोहिदास गवळी घर , ३. रोहिदास गवळी घर ते सुरेश महाजन घर, ४. सुरेश महाजन घर 
ते सुधीर चोपडे घर . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 

सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १३ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


११ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२०/प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
(४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर-९ २ /डीआयएसएम -१ , दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/प्रशावि -१ /२८९/ २०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०६ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५, रेवणी गल्ली, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेने सदर भागात 
जावक क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/२५२/२०२०-२१ , दिनांक ०७ जुलै २०२० अन्वये Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित 
करण्यात आले आहे. दिनांक ११ जुलै २०२० रोजी सदर Containment Zone लगतच्या भागात एक नवीन करोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे . 

या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता , तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जावक क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ २५२ / 
२०२०-२१ , दिनांक ०७ जुलै २०२० अन्वये प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रामध्ये हा भाग विलीन ( Merge ) करणे आवश्यक आहे. याकरिता 
भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०५, 
रेवणी गल्ली, मिरज या कंटेनमेंट झोनमध्ये सदरचा भाग विलीन करून ( merge ) दिनांक ११ जुलै २०२० ते दिनांक ०७ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०५, रेवणी गल्ली, मिरज परिसरामध्ये 
१. महंमद गौस जमादार घर ते विश्वास मिसाळ घर, २. विश्वास मिसाळ घर ते राजू नाईक घर, ३. राजू नाईक घर ते बाळासाहेब 
रजपूत घर , ४. बाळासाहेब रजपूत घर ते महंमद गौस जमादार घर. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) -१. आर. के. आणि कंपनी दुकान ते महाबळ फार्मा, 
२. महाबळ फार्मा घर ते सुयोग निवास खण , ३. सुयोग निवास खण ते मारुती नाईक घर खण, ४. मारुती नाईक घर खण ते 
आर. के. आणि कंपनी दुकान . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जुलै २०२० रोजी दिली. 

नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १२ जुलै २०२० . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- (१ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२०/ प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/प्रशावि -१/ २८८/२०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०७ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, माने गल्ली, रमामातानगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेने 
सदर भागात जावक क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ २५६/ २०२०-२१, दिनांक ०७ जुलै २०२० अन्वये Containment Zone व Buffer Zone 
अधिसूचित करण्यात आले आहे. दिनांक ११ जुलै २०२० रोजी सदर Containment Zone लगतच्या भागात एक नवीन करोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता , तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी जावक क्रमांक मनपा/प्रशावि -१/ २५६/ 
२०२०-२१, दिनांक ०७ जुलै २०२० अन्वये प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रामध्ये हा भाग विलीन ( Merge ) करणे आवश्यक आहे. याकरिता 
भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, 
माने गल्ली, रमामातानगर , सांगली या कंटेनमेंट झोनमध्ये सदरचा भाग विलीन करून ( merge ) दिनांक ११ जुलै 
दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५, माने गल्ली, रमाताईनगर , सांगली 
परिसरामध्ये १. मुल्ला घर ते माने घर, २. माने घर ते सुभाष गोंधील घर , ३. सुभाष गोंधील घर ते संभाजी ऊंदरे घर, ४ . 
संभाजी ऊंदरे घर ते मुल्ला घर . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)- १. अजमेरा ट्रॅक्टर ते सहारा मेन्स वेअर, २. सहारा मेन्स 
वेअर , ते धनंजय प्राथमिक शाळा, ३. धनंजय प्राथमिक शाळा ते जे. पी . फॅशन स्टोअर्स , ४. जे . पी . फॅशन स्टोअर्स ते अजमेरा 
ट्रॅक्टर . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जुलै २०२० रोजी दिली. 

नितीन कापडणीस, 


२०२० ते 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १२ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६ ) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/प्रशावि -१ / २८७/२०२०-२१.-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ११ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६, भांडवले गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६, भांडवले गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक ११ जुलै २०२० ते दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , भांडवले गल्ली, खणभाग, सांगली 
परिसरामध्ये १. माँ प्लाझा ते गोल्डन स्टार फ्रेंड सर्कल, २. गोल्डन स्टार फ्रेंड सर्कल ते योगेश माने घर . ३. योगेश माने घर 
ते राधाकृष्ण अपार्टमेंट , ४. राधाकृष्ण अपार्टमेंट ते माँ प्लाझा. 


. 


, 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 


* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)- १. सांगली केनिंग फर्निचर ते दस्तगीर बंगला , २. दस्तगीर 
बंगला ते क्षीरसागर स्मृती, ३. क्षीरसागर स्मृती ते जगदाळे रेसिडेन्सी, ४. जगदाळे रेसिडेन्सी ते सांगली केनिंग फर्निचर. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


, 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 


सांगली . 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १२ जुलै २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/२८५/२०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १० जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, अरिहंत कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे . 
या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा 
संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित 
क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. असे माझे मत झालेले आहे. 


, 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता , तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, अरिहंत कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक ११ जुलै २०२० ते दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५, अरिहंत कॉलनी , सांगली 
परिसरामध्ये १. हिंगलाईमाता घर ते हरी ओम बंगला, २. हरी ओम बंगला ते काजी घर, ३. काजी घर ते मुळे घर, ४. मुळे 
घर ते हिंगलाईमाता घर. 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 


* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)- १. काटकर घर ते श्रीपद्म नागरी पतसंस्था, २. श्रीपद्म नागरी 
पतसंस्था ते श्रद्धा बंगला , ३. श्रद्धा बंगला ते सिद्धी बंगला , ४. सिद्धी बंगला ते काटकर घर . 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १२ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ /२६९/ २०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०९ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १९, महालक्ष्मी चौक , गर्व्हमेंट कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १९, महालक्ष्मी चौक , गव्हर्नमेंट कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक ०९ जुलै २०२० ते दिनांक ०५ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १९, महालक्ष्मी चौक , गव्हर्नमेंट 
कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये १. नेजकर घर ते ध्रुवी श्रृतिलता बंगला , २. ध्रुवी श्रृतिलता बंगला ते अरुण मोहिते घर , ३. अरुण 
मोहिते घर ते श्रीनिवास अपार्टमेंट , ४. श्रीनिवास अपार्टमेंट ते नेजकर घर . 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 


* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)- १. मोरे घर ते गुरुदत्त घर , २. गुरुदत्त घर ते यश 
लुब्रिकेंटस , ३. यश लुब्रिकेंटस ते शैलगिरी घर , ४. शैलगिरी घर ते मोरे घर. 


- 


. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १० जुलै २०२० . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ २६६/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०८ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १४, गवळी गल्ली, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे . या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा 
संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित 
क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. असे माझे मत झालेले आहे. 


, 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १४, गवळी गल्ली, सांगली परिसरामध्ये दिनांक ० ९ जुलै २०२० ते दिनांक ०५ ऑगस्ट २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १४, गवळी गल्ली, सांगली 
परिसरामध्ये १. गणेश फॅब्रिकेशन ते ज्ञानेश्वर कला मंदिर स्टोअर्स, २. ज्ञानेश्वर कला मंदिर स्टोअर्स ते एस . एम. ज्वेलर्स , ३. एस . 
एम . ज्वेलर्स ते बलदेव माळी घर , ४. बलदेव माळी घर ते गणेश फॅब्रिकेशन . 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 


* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)- १. झाशी चौक ते गणपती मंदिर चौक , २. गणपती मंदिर 
चौक ते येळावेकर महाराज घर, ३. येळावेकर महाराज घर ते मुस्ताक रहिमतपुरे घर , ४. मुस्ताक रहिमतपुरे घर ते झाशी चौक . 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १० जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


१७ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


, 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ /२६१/ २०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०८ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२, मगदूम मळा, डी मार्टजवळ, पंढरपूर रोड , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो , त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , मगदूम मळा, डी मार्टजवळ , पंढरपूर रोड , मिरज परिसरामध्ये दिनांक ०८ जुलै २०२० ते दिनांक ०४ 
ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२, मगदूम मळा, डी मार्टजवळ, 
पंढरपूर रोड, मिरज परिसरामध्ये १. सुभाष वांडरे घर , २. संजय शिंदे घर , ३. पंढरपूर रोडलगतचा मोकळा प्लॉट , ४. बापू हलंगुडे 


, 


, 


घर . 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 


* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)- १. सदाशिव वांडरे घर , २. अशोक वाघमारे घर , 
डी मार्ट , ४. ज्ञानदीप बंगला. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०९ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , ०९ जुलै २०२० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ २६३/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०८ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, कुदळे प्लॉट, रमामातानगर, १०० फुटी रोड, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , कुदळे प्लॉट , रमामातानगर , १०० फुटी रोड , सांगली परिसरामध्ये दिनांक ०८ जुलै २०२० ते दिनांक 
०४ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५, कुदळे प्लॉट , रमामातानगर, 
१०० फुटी रोड, सांगली परिसरामध्ये १. मधुकर डेंटल क्लिनिक घर , २. जे. बी . माने घर, ३. नजमा मंझिल , ४. जे. एस . डब्ल्यु 


सिमेंट इमारत . 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार ). 


* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार )- १. अजमेरा ट्रॅक्टर, २. सहारा मेन्स वेअर , ३. हट्टीवाले 
घर , ४. राज मार्बल. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०९ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, ०९ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६ ) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ /२६२/ २०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०८ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १४ , रोहिदासनगर, सिद्धार्थ परिसर, प्रशिक चौक सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १४, रोहिदासनगर , सिद्धार्थ परिसर, प्रशिक चौक सांगली परिसरामध्ये दिनांक ०८ जुलै २०२० ते दिनांक 
०४ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १४, रोहिदासनगर , सिद्धार्थ परिसर, 
प्रशिक चौक सांगली परिसरामध्ये १. दिपक धेंडे घर , २. लक्ष्मीबाई संकपाळ घर, ३. रोहिदास विठ्ठल मंदिर, ४. विठ्ठल खाडे घर. 


, 


. 


- 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 


* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)- १. महेश सनदी घर, २. बिरजू किराणा स्टोअर्स, ३. सुब्रकांता 
बंगला, ४. लुंबीनी बौद्ध विहार , 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०९ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


. 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , ०९ जुलै २०२०. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ २५९/ २०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक ०७ जुलै २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४, दत्त कॉलनी, पश्चिम भाग, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४, दत्त कॉलनी, पश्चिम भाग , मिरज परिसरामध्ये दिनांक ०७ जुलै २०२० ते दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४, दत्त कॉलनी, पश्चिम भाग , 
मिरज परिसरामध्ये १. दिगंबर जाधव घर , २. रविशिव शास्त्री घर, ३. डॉ . सासनूर घर , ४. मालगाव रोड. 


. 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)- १. हिरुगडे मळा, २. अमोल धर्माधिकारी घर , ३. वसंत 
सोनवणे घर , ४. दत्त मंदिर . 


. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०८ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , ०८ जुलै २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


२१ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट- कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२०/ प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९२/डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१ , दिनांक ६ जुलै २०२०. 
( ७) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-५२१, दिनांक १९ जून २०२०. 


, 


अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/प्रशावि -१ /३०९ /२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 
वॉर्ड क्रमांक १५ , रमामातानगर ( शाहुनगर), पाकिजा मस्जिदसमोर , १०० फुटी रोड, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग माननीय जिल्हा 
दंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील वाचले क्रमांक ०७, वरील अधिसूचनेद्वारे भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये 
Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात आला होता. 


ज्याअर्थी, कोव्हिड-१९ प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने वरील क्षेत्रामध्ये दिनांक १९ जून २०२० पासून कंटेनमेंट झोनची अंमलबजावणी चालू 
असून सदर बाधित क्षेत्रातील शेवटचा बाधित रुग्ण ( Posivite Case) दिनांक १७ जून २०२० रोजी निदर्शनास आली असून तद्नंतर 
एकही रुग्ण आडळून आला नाही. सदर झोनचे २८ दिवस दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी मध्यरात्री पूर्ण होत असून वरील क्षेत्रातील 
Containment Zone रद्द करणे आवश्यक आहे . 


. 


त्याअर्थी, मी , नितीन कापडणीस , महापालिका आयुक्त, सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, आपत्ती व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५. वाचले १ ते ६ नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून या अधिसूचनेद्वारे माननीय जिल्हादंडाधिकारी, 
सांगली यांचेकडील वाचले क्रमांक ०७ ची अधिसूचना रद्द करीत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ जुलै २०२० रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


- 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १६ जुलै २०२० . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर- ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३११/२०२०-२१ .--ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०९ , शेळके पार्क , अभयनगर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


- 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९, शेळके पार्क , अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , शेळके पार्क , अभयनगर, सांगली 
परिसरामध्ये १. राजास्वामी क्रीडा संकुल ते केदार सृष्टी बंगला , २. केदार सृष्टी बंगला ते बापूसाहेब हाके घर , ३. बापूसाहेब 
हाके घर ते चिंतामणी लकडे घर , ४. चिंतामणी लकडे घर ते राजास्वामी क्रीडा संकुल. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार )-१. दुधाळ बाल मंदिर ते जोशी घर, २. जोशी घर ते शेळके 
पार्क ओपनस्पेस कंपाऊंड, ३. शेळके पार्क ओपनस्पेस कंपाऊंड ते खेमलापुरे वकील घर, ४. खेमलापुरे वकील घर ते शिवाजीराव 
इंगवले घर , ५. शिवाजीराव इंगवले घर ते दुधाळ बाल मंदिर . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 

सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १६ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


२३ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ /३१२/ २०२०-२१ .-- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग 
प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित 
करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३, मोहिते गल्ली, सांगलीवाडी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३, मोहिते गल्ली, सांगलीवाडी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १३, मोहिते गल्ली, सांगलीवाडी , 
सांगली परिसरामध्ये १. वसंत जाधव घर ते तानाजी पाटील घर , २. तानाजी पाटील घर ते ज्ञानदेव चोपडे गोठा , ३. ज्ञानदेव चोपडे 
गोठा ते शिवाजी मोहिते घर , ४. शिवाजी मोहिते घर ते वसंत जाधव घर . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. बालाजी मेडिकल ते त्र्यंबक पाटील घर, २. त्र्यंबक पाटील 
घर ते केदारनाथ डेअरी , ३. केदारनाथ डेअरी ते झेंडा चौक ४. झेंडा चौक ते बालाजी मेडिकल . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


, 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट- कलम (c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२०/ प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२०, 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर- ९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१ , दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/३१३/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


. 


आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७, सुमेरू बंगला , कुंठे मळा , धामणी रोड , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७, सुमेरू बंगला, कुंठे मळा, धामणी रोड , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ 
ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७, सुमेरू बंगला, कुंठे मळा, 
धामणी रोड , सांगली परिसरामध्ये १. सुमेरू बंगला , कुंठे मळा, धामणी रोड, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. निला बंगला ते पुरोहित फार्म हाऊस, २. पुरोहित फार्म 
हाऊस ते परमवार बंगला, ३. परमवार बंगला ते कल्पवृक्ष बंगला , ४. कल्पवृक्ष बंगला ते निला बंगला. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली . 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


२५ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/२०२०/सीआर-९ २/डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३१४/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १०, व्यंकटेश सृष्टी अपार्टमेंट स्कीम, बायपास रोड , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १०, व्यंकटेश सृष्टी अपार्टमेंट स्कीम , बायपास रोड, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १०, व्यंकटेश सृष्टी अपार्टमेंट स्कीम, 
बायपास रोड, सांगली परिसरामध्ये १. व्यंकटेश सृष्टी अपार्टमेंट स्कीम. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)-१. व्यंकटेश सृष्टी मेन गेट ते पट्टणशेट्टी होडा, २. पट्टणशेट्टी 
होडा ते इंगळे हॉस्पिटल , ३. इंगळे हॉस्पिटल ते वरद सृष्टी अपार्टमेंट , ४. वरद सृष्टी अपार्टमेंट ते व्यंकटेश सृष्टी मेन गेट. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका 

आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९४२ 


वाचले :- (१ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट- कलम (c ) व ( m). 
(३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२०/ प्र. क्र . ५८/ आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२०. 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/३१५/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, आंबेडकरनगर, गल्ली क्रमांक १, स्वीमिंग टॅकजवळ, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते , त्या भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५, आंबेडकरनगर, गल्ली क्रमांक १ , स्वीमिंग टॅकजवळ , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५, आंबेडकरनगर , गल्ली क्रमांक 
१, स्वीमिंग टॅकजवळ , सांगली परिसरामध्ये १. किरण कांबळे घर ते प्रमोद कुदळे घर, २. प्रमोद कुदळे घर ते भानुदास साबळे 
घर , ३. भानुदास साबळे घर ते मारुती कांबळे घर , ४. मारुती कांबळे घर ते किरण कांबळे घर. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)-१. आंबेडकरनगर रोड कमान ते हॉटेल अनुराधा लॉज, २. 
हॉटेल अनुराधा लॉज ते रवींद्र कट्टे घर, गल्ली नंबर ३, ३. रवींद्र कट्टे घर, गल्ली नंबर ३ ते मारुती कांबळे घर, ४. मारुती 
कांबळे घर ते आंबेडकरनगर रोड कमान. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली . 

नितीन कापडणीस, 

महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


२७ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३१६/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७, अंबिकानगर, सांगली-मिरज रोड, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७, अंबिकानगर , सांगली-मिरज रोड , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७, अंबिकानगर, सांगली-मिरज 
रोड , मिरज परिसरामध्ये १. विलास जाधव घर ते हॉटेल रॉयल , २. हॉटेल रॉयल ते सुनिता मोरे घर, ३. सुनिता मोरे घर ते 
लिंगाप्पा कांबळे घर, ४. लिंगाप्पा कांबळे घर ते विलास जाधव घर, 


, 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. मातृसेवा हॉस्पिटल ते महसूल भवन , २. महसूल भवन 
ते आयाप्पा स्वामी मंदिर , ३. आयाप्पा स्वामी मंदिर ते इंडियन ऑइल कंपाऊंड, ४. इंडियन ऑइल कंपाऊड ते मातृसेवा हॉस्पिटल . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 

नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १६ जुलै २०२० . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ ३१७/२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस , हौदजवळ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस , हौदजवळ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस हौदजवळ , मिरज 
परिसरामध्ये १. डी . पी . लोंढे घर ते चार्लोस लोंढे घर , २. चार्लोस लोंढे घर ते बाबासाहेब आवळे घर , ३. बाबासाहेब आवळे 
घर ते अनिल मोरे घर , अनिल मोरे घर ते डी . पी. लोंढे घर . 


- 


. 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. देवाप्पाना आवटी शाळा नंबर ५ ते डेव्हिड सकटे घर , 
२. डेव्हिड सकटे घर ते बारादरी मस्जिद , ३. बारादरी मस्जिद ते मेहरून बेग घर , ४. मेहरून बेग घर ते देवाप्पाना आवटी 
शाळा नंबर ५. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


" 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


२ ९ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/३१८/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस, कुमुदिनी शाळेजवळ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस, कुमुदिनी शाळेजवळ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३, कमान वेस, कुमुदिनी शाळेजवळ, 
मिरज परिसरामध्ये १. मालन होळकर घर ते दयानंद कांबळे घर, २. दयानंद कांबळे घर ते परशुराम सत्तेनावर घर , ३. परशुराम 
सत्तेनावर घर ते महेश चंदनशिवे घर , ४. महेश चंदनशिवे घर ते मालन होळकर घर . 


- 


, 


उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)-१. देवाप्पाना आवटी शाळा नंबर ५ ते अमरदास लोंढे घर , 
२. अमरदास लोंढे घर ते कानडे कॉम्प्लेक्स , ३. कानडे कॉम्प्लेक्स ते यल्लाप्पा डोंगरे माळी घर, ४. यल्लाप्पा डोंगरे घर ते देवाप्पाना 
आवटी शाळा नंबर ५ . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा. जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० /प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
(५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/२०२०/ सीआर -९२/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ ३१९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, लक्ष्मी मंदिरजवळ, गणेश तलाव, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, लक्ष्मी मंदिरजवळ, गणेश तलाव, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३, लक्ष्मी मंदिरजवळ, गणेश तलाव, 
मिरज परिसरामध्ये १. विजय रानगे घर . 


उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार)-१. सुनील ठमगने घर ते बाबू सकटे घर, २. बाबू सकटे 
घर ते रेणूका मंदिर , ३. रेणूका मंदिर ते शारदा पवार घर, ४. शारदा पवार घर ते सुनील ठमगने घर. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा. जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस , 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १६ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


३१ 


वाचले :- ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७. 

( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम (c ) व ( m). 
( ३) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० /सीआर- ९२/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२०. 
( ५) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर-९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२०. 
( ६) जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या -६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ३२०/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७, दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २, ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित करून मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत , तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १५ जुलै २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, न्यू इंग्लिश स्कूजजवळ , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०३, न्यू इंग्लिश स्कूलजवळ, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १६ जुलै २०२० ते दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०३, न्यू इंग्लिश स्कूजजवळ, मिरज 
परिसरामध्ये १. यशवंत निवास ते डॉ. चिडगुपकर घर, २. डॉ . चिडगुपकर घर ते डॉ . चिडगुपकर बंगला, ३. डॉ . चिडगुपकर 
बंगला ते विठ्ठल मंदिर , ४. विठ्ठल मंदिर ते यशवंत निवास . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार)-१. वसंत होळकर घर ते न्यू इंग्लिश स्कूल , २. न्यू इंग्लिश 
स्कूल 

ते विजय कदम घर, ३. विजय कदम घर ते रमेश पंजवानी घर, ४. रमेश पंजवानी घर ते वसंत होळकर घर. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी , सांगली व या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


- 


सदरची अधिसूचना माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जुलै २०२० रोजी दिली. 


नितीन कापडणीस, 


महापालिका आयुक्त , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १६ जुलै २०२० . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


नाव व पत्ता 


अधिसूचना-३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 


२००५. 


पाणीवापर संस्थेचे- प्रस्तावित " लक्ष्मीमाता पाणीवापर संस्था " 

कुसमोड, तालुका माळशिरस , 
( कार्यान्वित / 

जिल्हा सोलापूर . 
प्रस्तावित ) 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
( अनुसूची ब प्रमाणे) 


पहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.७ ) 

( पहा नियम क्रमांक ३.० ) 


गाव 


गट संख्या 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


६३ 


५९.९ ५ 


झिंजेवस्ती 
कुसमोड 


२३१ 


२० ९.५० 


एकूण 


२ ९ ४ 


२६ ९.४५ 


क्रमांक प्रशा -४/ नीउका/ अधि -३ / २३३५/ २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 

चे कलम 
५.०, ६.०, ७.७ व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , सं . रा. बोडखे, कार्यकारी 
अभियंता , नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत 
नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, 
उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 

मी , सं . रा. बोडखे, कार्यकारी अभियंता, असेही जाहीर करतो 
की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ 
खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ , पुणे 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


अनुसूची- ब 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


- 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


गाव झिंजेवस्ती 


१ 


१८० पैकी 


२.५८ 


२ 


१८१/१ 


०.५५ 


३ 


१८१/२ 


०.४० 


अनुसूची अ 


४ 


१८२ 


१.१३ 


विभाग 


१८३/१ 


०.४४ 


- 


६ 


१८३/२ 


०.४५ 


, 


उपविभाग 


७ 


१८३/३ 


०.४४ 


नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण , तालुका 
फलटण, जिल्हा सातारा . 
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग क्र . ४ , 
माचणूर (मु. माळशिरस ), तालुका माळशिरस, 
जिल्हा सोलापूर . 
नीरा उजवा कालवा 


८ 


१८४ 


०.०३ 


९ 


१८७/१ 


०.५ ९ 


१० 


१८७/२ 


०.६५ 


प्रकल्पाचे नाव 
अधिसूचित 
केलेले क्षेत्र 


२६ ९.४५ हे . 


११ 


१८८ पैकी 


१.४० 


१२ 


१८ ९ पैकी 


१.७६ 


अधिसूचित 
क्षेत्राचा तपशील 


नीरा उजवा कालवा वितरिका क्रमांक ६५ 
वरील विमोचक क्रमांक १ ते 3 वरील लाभक्षेत्र, 


१३ 


१ ९ ० पैकी 


०.५० 


गावांची संख्या 


१४ 


१ ९ १ पैकी 


१.४३ 


२ -झिंजेवस्ती व कुसमोड, तालुका माळशिरस , 
जिल्हा सोलापूर. 


१५ 


१ ९ २ पैकी 


३.६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


- 


७ , 


३३ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव झिंजेवस्ती -- चालू 


गाव झिंजेवस्ती-- चालू 

२०३/२ 


१६ 


१ ९ ३ पैकी 


३.६ ९ 


४७ 


०.८१ 


१७ 


१ ९ ४ पैकी 


३.६४ 


४८ 


२२८ 


०.७६ 


१८ 


१ ९ ६ / १ 


०.४१ 


४ ९ 


२२ ९ / १ 


०.४४ 


१ ९ 


१ ९ ६ / २ 


०.४० 


५० 


२२ ९ / २ 


०.४३ 


२० 


१ ९ ७ / १ 


०.४४ 


५१ 


७०४ 


०.९ ६ 


२१ 


१ ९ ७/ २ 


०.४ ९ 


५२ 


७०५ 


२.३५ 


२२ 


१ ९ ७/ ३ 


०.४३ 


५३ 


७०६ 


०.६४ 


२३ 


१ ९ ८ / १ / अ 


०.२० 


५४ 


७०७/१ 


०.३० 


२४ 


१ ९ ८ / १ / ब 


०.२० 


५५ 


७०७/ २ / अ 


०.४ ९ 


२५ 


१ ९ ८ / २ / अ / १ 


०.२० 


५६ 


७०७/ २ / ब 


०.२० 


२६ 


१ ९ ८ / २/ अ / २/ अ 


१.८२ 


५७ 


७०७/३ 


०.६ ९ 


२७ 


१ ९ ८ / २/ अ / २/ ब 


०.०३ 


५८ 


७०७/४ 


१.०३ 


२८ 


१ ९ ८ / २ / ब 


०.०२ 


५ ९ 


७०७/५ 


०.६ ९ 


२ ९ 


१ ९९ / १ 


०.७४ 


६० 


७०७/६ 


०.६ ९ 


३० 


१ ९९/ २ 


०.३४ 


६१ 


७०७/७ 


०.६ ९ 


१ ९९/ ३ 


१.३० 


६२ 


७०७/८ 


०.६८ 


३१ 
३२ 


१ ९९ / ५ 


१.२१ 


६३ 


७०७ / ९ 


१.०३ 


३३ 


१९९ / ४ 


०.३४ 


एकूण 


५ ९.९ ५ 


३४ 


२००/१ 


१.११ 


गाव कुसमोड 


३५ 


२००/२ 


१.७१ 


१ 


२६६/१ 


०.७९ 


३६ 


२००/३ 


१.३१ 


२ 


२६६/२ 


०.७९ 


३७ 


२००/४ 


१.११ 


३ 


२६६/३ 


०.७ ९ 


३८ 


२००/५ 


०.५५ 


४ 


२६६/४ 


०.७९ 


३ ९ 


२००/६ 


०.५१ 


५ 


२६६/५ 


०.८१ 


४० 


२०१/१ 


१.२५ 


६ 


२६६/६ 


०.७ ९ 


४१ 


२०१/२ 


१.८३ 


७ 


२६७ 


०.२१ 


४२ 


२०१/३ 


१.२५ 


८ 


२६८ / १ / अ 


१.२७ 


४३ 


२०२/ १/ अ 


०.१ ९ 


९ 


२६८ / १ / इ / १ 


०.३ ९ 


४४ 


२०२/ १ / ब 


१.२० 


१० 


२६८ / १/ ई/ २ 


०.८१ 


४५ 


२०२/२ 


१.२० 


११ 


२६८ / १ / क 


१.५७ 


४६ 


२०३/१ 


१.९ ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कुसमोड-- चालू 


गाव कुसमोड-- चालू 


१२ 


२६८ / १ / ड 


१.११ 


४३ 


२७४/ १ / ब 


३.१४ 


१३ 


२६८ / १ / ब 


१.२७ 


४४ 


२७४/२ 


२.७४ 


१४ 


२६८/ १ / ब / १ 


०.३१ 


४५ 


२७५ / १ / अ/ १/ ब 


०.८० 


१५ 


२६८/ २ / ब / २ 


०.३० 


४६ 


२७५/ १ / अ / १ / ब / १ 


४.६२ 


१६ 


२६८/२ 


०.८१ 


४७ 


२७५/ १ / अ / १ / ब / २ 


१.६० 


१७ 


२६८/ ३/ अ / ६ / १ / अ / १ 


०.४० 


४८ 


२७५/ १ / अ / २ 


०.४० 


१८ 


२६८ / ३ / अ / ६ / अ / १ 


०.६० 


४ ९ 


२७५/ १ / ब 


२.५० 


१ ९ 


२६८/ ३ / अ / ६ / अ / १ / ब / १ 


२.२२ 


५० 


२७५/ २/ अ 


१.५३ 


२० 


२६८ / ३ / अ/ ६ / अ/ २ / क 


०.४० 


५१ 


२७५/ २/ ब 


१.५३ 


२१ 


२६८ / ३/ अ / ६ / ब 


०.४० 


५२ 


२७६ 


६.५९ 


२२ 


२६८ / ३ / ब 


०.४१ 


५३ 


२७७ / १ / अ 


२.२३ 


२३ 


२६८ / ३/ ब / १ / अ 


०.८१ 


५४ 


२७७/ १ / ब 


२.२४ 


२४ 


२६८ / ३ / ब / १ / ब 


०.४० 


५५ 


२७७/ २ / अ 


१.०० 


२५ 


२६८ / अ / १ 


०.२० 


५६ 


२७७/ २ / क 


१.०० 


२६ 


२६ ९ / १ 


०.८१ 


५७ 


२७७/ २ / ड 


१.०० 


२७ 


२६ ९ / २ 


०.८१ 


५८ 


२७७/ २ / ब 


१.०० 


२८ 


२६९ / ३ / अ / १ 


०.४० 


५ ९ 


२७८/१ 


१.६२ 


२ ९ 


२६९ / ३ / अ / २ / अ 


०.३३ 


६० 


२७८ / २ / अ 


०.८१ 


३० 


२६९ / ३ / अ / २ / ब 


०.६० 


६१ 


२७८ / २/ ब 


०.८१ 


३१ 


२६९ / ३ / ब 


०.४१ 


६२ 


२७९ / १ / अ / १ 


०.२० 


३२ 


२७०/१ 


०.२० 


६३ 


२७९ / १ / अ / २ / ८ / १ 


०.२० 


३३ 


२७०/२ 


०.५ ९ 


६४ 


२७९ / १ / अ / २ / ८ / २ 


०.३ ९ 


३४ 


२७१/१ 


१.६० 


६५ 


२७९ / १ / अ / २/ ८ / ३ 


०.४० 


३५ 


२७१/२ 


१.६० 


६६ 


२७ ९ / १/ अ/ २/ अ 


१.९ ० 


३६ 


२७१/३ 


१.६० 


६७ 


२७९ / १ / अ/ २/ इ / २ 


०.२१ 


३७ 


२७१/४ 


१.६० 


६८ 


२७९ / १ / अ / २ / इ / १ 


१.३१ 


३८ 


२७१/५ 


२.०० 


६ ९ 


२७९ / १ / अ/ २/ क / १ 


०.५० 


३ ९ 


२७२ 


४.२८ 


७० 


२७ ९ / १/ अ / २/ K क / २ 


०.५१ 


४० 


२७३/१ 


०.७५ 


७१ 


२७ ९ / १ / अ / २/ क / ३ 


०.५१ 


४१ 


२७३/२ 


१.७७ 


७२ 


२७९ / १ / अ/ २/ ग / १/ अ / १ 


०.२ ९ 


४२ 


२७४/ १ / अ 


३.१३ 


७३ 


२७ ९ / १/ अ / २ / ग / १ / अ / २ 


०.४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


- 


७ , 


३५ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


४ . 


आर 


गाव कुसमोड-- चालू 

२७९ / १ / / २/ ग / १/ अ / ३ 


गाव कुसमोड -- चालू 

२८५/ २/ ब 


७४ 


०.२४ 


१०५ 


१.१२ 


७५ 


२७ ९ / १/ अ / २/ ग / १/ ब 


०.४१ 


१०६ 


२८५/ ३/ अ / १ 


०.२० 


७६ 


२७ ९ / १/ अ/ २/ ग / २ 


०.४० 


१०७ 


२८५/ ३/ अ/ २ 


०.८५ 


७७ 


२७९ / १ / अ / २ / ड / १ 


०.२० 


१०८ 


२८५ / ३/ ब 


०.९ ५ 


७८ 


२७९ / १/ अ/ २ / ड / २ 


१.२३ 


१० ९ 


२८५/ ४ / अ 


०.९ ३ 


७ ९ 


२७ ९ / १/ अ / २/ फ 


१.१ ९ 


११० 


२८५/ ४ / ब 


१.०७ 


८० 


२७९ / १ / अ / २/ ब 


०.२४ 


१११ 


२८६/१ 


२.७० 


८१ 


२७९ / १/ अ/ २/ ह 


०.२० 


११२ 


२८६/२ 


०.८१ 


८२ 


२७ ९ / १/ ब 


०.४१ 


११३ 


२८७/१ 


२.२४ 


८३ 


२७९ / २ 


०.६१ 


११४ 


२८७/२ 


१.४५ 


८४ 


२८० 


१.४४ 


११५ 


२८८ 


०.०१ 


८५ 


२८१ 


०.३२ 


११६ 


२८ ९ 


५.४१ 


८६ 


२८२/१ 


२.१ ९ 


११७ 


२ ९ ५ / १ / अ/ १ 


०.२० 


८७ 


२८२/२ 


५.३१ 


११८ 


२९ ५/ १/ अ/ २ 


१.३ ९ 


८८ 


२८३/१ 


०.५७ 


११ ९ 


२ ९ ५ / १ / ब 


१.०० 


८ ९ 


२८३/२ 


०.२० 


१२० 


२ ९ ५ / २/ अ / १ / अ 


०.२५ 


९ ० 


२८३/ २ / अ 


०.३० 


१२१ 


२ ९ ५/ २ / अ / १ / ब 


१.१३ 


९ १ 


२८३/ २ / ब 


०.३० 


१२२ 


२ ९ ५ / २ / अ/ २ 


०.४१ 


९ २ 


२८४/१ 


०.८० 


१२३ 


२ ९ ५/ २ / ब 


०.६० 


९ ३ 


२८४/ २/ अ 


०.४० 


१२४ 


२ ९ ६/ १ / अ / १ 


१.४६ 


९ ४ 


२८४/ २ / ब 


०.४० 


१२५ 


२ ९ ६/ १ / अ/ २ 


०.५० 


९ ५ 


२८४/ ३/ अ 


०.४२ 


१२६ 


२ ९ ६ / १/ ब / १ 


०.७७ 


९ ६ 


२८४/ ३/ ब 


०.४० 


१२७ 


२९ ६/ १ / ब / २ 


०.४० 


९ ७ 


२८४/४ 


०.८० 


१२८ 


२ ९ ६ / २ 


३.१३ 


९ ८ 


२८५/ १/ अ 


०.४ ९ 


१२ ९ 


२ ९ ६/ ३ / अ 


१.९ ६ 


९९ 


२८५/ १/ क 


०.६ ९ 


१३० 


२९ ६/ ३/ ब/ १ 


०.६० 


१०० 


२८५ / १ / क / २ 


०.३६ 


१३१ 


२ ९ ६/ ३/ ब/ २ 


०.६० 


१०१ 


२८५/ १/ ड 


०.६ ९ 


१३२ 


२९ ६/ ४ / अ / १ 


०.३० 


१०२ 


२८५/ १ / ब 


१.०५ 


१३३ 


२ ९ ६/ ४ / अ/ २ 


०.६० 


१०३ 


२८५/१ ब 


०.५७ 


१३४ 


२९ ६/ ४/ अ / ३ 


०.७० 


१०४ 


२८५/२ 


०.८८ 


१३५ 


२ ९ ६/ ४ / ब / १ 


०.७६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


४ . 


आर 


हे . आर 


गाव कुसमोड-- चालू 


गाव कुसमोड-- चालू 


१३६ 


२९ ६ / ४/ ब / २ 


०.७६ 


१६७ 


२९९ / १/ ब/ २/ ब 


०.२५ 


१३७ 


२ ९ ७/ १/ अ 


१.४० 


१६८ 


२ ९९/ २ / अ / १/ अ 


०.३१ 


१३८ 


२ ९ ७/ १ / ब 


२.३० 


१६ ९ 


२ ९९/ २ / अ/ १/ ब 


०.३६ 


१३ ९ 


२ ९ ७ / २ / अ / १ 


२.११ 


१७० 


२९९/ २ / ब 


२.६१ 


१४० 


२ ९ ७ / २ / अ / २ 


०.३० 


१७१ 


२ ९९ / ३ / अ 


०.९ १ 


१४१ 


०.२० 


१७२ 


२ ९९/ ३ / अ / १ 


०.८० 


२ ९ ७/ २/ अ / ३ 
२ ९ ७/ २ / ब 


१४२ 


०.३० 


१७३ 


२ ९९ / ३ / अ / २ 


०.८५ 


१४३ 


२ ९ ८ / १/ अ 


२.१२ 


१७४ 


२ ९९ / ३/ क / १ 


०.४ ९ 


१४४ 


२ ९ ८ / १ / ब 


०.२० 


१७५ 


२ ९९/ ३ / क / २ 


०.५० 


१४५ 


२ ९ ८ / २ 


१.२१ 


१७६ 


२ ९९ / ३/ क / ३ 


०.६६ 


१४६ 


२९ ८ / ३ 


१.२४ 


१७७ 


२ ९९ / ३ / फ 


०.७८ 


१४७ 


२ ९ ८ / ४ 


१.३० 


१७८ 


२ ९९ / ४ / अ / १ 


०.४० 


१४८ 


२९९/ १ / अ / १ / अ / १ 


०.४२ 


१७ ९ 


२९९/ ४ / अ / १ / ब / १ 


१.०७ 


१४ ९ 


२ ९९ / १ / अ / १/ ब / १/ अ 


०.२७ 


१८० 


२ ९९ / ४/ अ/ २ / अ / १ 


०.२५ 


१५० 


२ ९९ / १/ अ / १/ ब / १ / ब 


०.८० 


१८१ 


२ ९९ / ४/ अ / २/ अ/ २ 


०.५० 


१५१ 


२ ९९ / १ / अ / १ / अ/ २ 


०.२० 


१८२ 


२ ९९ / ४ / अ/ २/ ब/ २ 


०.३० 


१५२ 


२ ९९ / १ / अ / १ / ब / २ 


०.३१ 


१८३ 


२ ९९/ ४ / ड / १ / अ 


०.४० 


१५३ 


२९९/ १ / अ / २ / अ / १ 


०.४० 


१८४ 


२९९/ ४ / ड / १ / ब 


०.८० 


१५४ 


२९९/ १ / अ / २ / अ / २ 


१.७४ 


१८५ 


२ ९९ / ४ / ड / २ 


१.५८ 


१५५ 


२ ९९ / १ / अ / २/ ब 


०.६० 


१८६ 


२ ९९ / ४/ ब / १ / अ 


०.६१ 


१५६ 


२ ९९ / १ / अ/ ३ 


२.८६ 


१८७ 


२ ९९ / ४ / ब / १ / क 


०.४० 


१५७ 


२ ९९ / १/ इ/ २ 


०.३ ९ 


१८८ 


२ ९९ / ४/ ब / १/ ड 


०.४० 


१५८ 


२ ९९ / १ / ई/ १ 


०.४६ 


१८ ९ 


२ ९९ / ४/ ब / १ / ब / १ 


०.२० 


१५ ९ 


२ ९९ / १ / ड 


०.३५ 


१ ९ ० 


२ ९९ / ४/ ब / १ / ब/ २ 


०.२० 


१६० 


२ ९९ / १/ ब 


०.८० 


१ ९ १ 


२ ९९ / ४/ ब/ २/ अ 


०.८० 


१६१ 


२ ९९ / १ / ब / १ / अ 


१.०१ 


१ ९ २ 


२९९/ ४ / ब / २ / ब / १ / अ 


०.७० 


१६२ 


२९९/ १/ ब / १/ ई 


०.५० 


१ ९ ३ 


२ ९९ / ४/ ब / २ / ब / १ / ब / १/ ब 


०.२० 


१६३ 


२ ९९ / १ / ब / १ / क 


१.०१ 


१ ९ ४ 


२९९ / ४/ ब/ २ / ब / १/ ब/ २ 


०.४५ 


१६४ 


२ ९९ / १ / ब / १ / ब 


०.३४ 


१ ९ ५ 


२ ९९ / ५/ अ/ १ 


०.५० 


१६५ 


२ ९९ / १ / ब / २ / अ 


०.७२ 


१ ९ ६ 


२ ९९ / ५ / अ / २ 


०.५० 


१६६ 


२९९/ १ / ब / २/ क 


०.२० 


१ ९ ७ 


२ ९९ / ५/ अ / ३ 


०.३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


- 


७ , 


३७ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


गाव कुसमोड-- चालू 

२९९/ ५ / इ / १ 


गाव कुसमोड -- चालू 

३४५/ १/ ब 


१ ९ ८ 


०.४१ 


२२ ९ 


०.२० 


१९९ 


२ ९९ / ५/ इ/ २ 


०.४१ 


२३० 


३४५ / २ / अ 


०.६० 


२०० 


२९९ / ५/ इ/ ३ 


०.४१ 


२३१ 


३४५/ २ / ब 


०.६० 


२०१ 


२९९ / ५/ इ/ ४ 


०.६३ 


एकूण 


२० ९.५० 


२०२ 


२९९ / ५/ इ/ ५ 


०.६३ 


सं . रा . बोडखे, 


२०३ 


२ ९९/ ५/ क 


१.३२ 


२०४ 


२९९ / ५ / क / १ 


०.१६ 


कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा विभाग , 


२०५ 


२ ९९ / ५ / क / २ 


०.८० 


फलटण. 


२०६ 


२९९ / ५ / ज / १ 


०.६१ 


फलटण , ९ जुलै २०२० . 


२०७ 


१.३८ 


२९९/ ५/ ज / २/ अ / १ 
२९९ / ५/ ज / २/ ब 


२०८ 


०.६१ 


२० ९ 


२ ९९ / ५/ फ / २/ ब 


०.८० 


२१० 


२ ९९ / ५/ ब 


०.२८ 


२११ 


२९९ / ६/ इ/ २/ अ 


०.६५ 


२१२ 


२ ९९ / अ / २/ १/ ४ 


०.५० 


२१३ 


२ ९९ / अ/ २/ ३/ अ 


०.५४ 


२१४ 


२९९/ अ/ २ / ३ / ब 


०.५५ 


, 


२१५ 


२९९/ इ / ५ / ६ 


०.६३ 


२१६ 


२९९/ इ / ६ / १ 


१.४५ 


२१७ 


२ ९९ / इ / ७/ २/ १/ २ 


०.४० 


२१८ 


२ ९९ / क / २ 


१.६५ 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and Rule 3.00 ) 

( Notification No. III ) 
क्रमांक प्रशा-४/ नीउका / अधि -३/ २३३५/ २०२०.- Whereas , it 
has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations ( 

WUA s ) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 
Rule 3.00 of the MMISF Act , 2005. I, S. R. 
Bodkhe, Executive Engineer, Neera Right Bank 
Canal Division , Phaltan , district Satara hereby 
delineate the areas of operation of following 
WUA s and direct that the certified copy of the 
updated map and list of landholders and /or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on 
the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat, Tahasil Office, Irrigation 
Section, Sub - Division and Division and other 
prominent public places . 

I, S. R. Bodkhe, Executive Engineer also hereby 
declare that, no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water User Associations shall be binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers Act, 2005 . 


२१ ९ 


२ ९९ / क / ४/ अ 


०.४४ 


२२० 


२ ९९ / क / ४/ ब 


०.४४ 


२२१ 


२ ९९ / क / ५/ १ 


०.२७ 


२२२ 


२९९ / क / ५/ २ 


०.२७ 


२२३ 


२९९ / ड/ १/ २/ १/ अ / १ 


०.२५ 


२२४ 


२९९/ ड/ २/ २/ २ 


०.८० 


२२५ 


२ ९९ / ड २/ २/ २/ १ ब / १ अ 


०.८० 


२२६ 


२ ९९ / ब/ १ / १ 


०.२१ 


२२७ 


३४५/ १/ अ 


०.३० 


२२८ 


३४५/ १ / क 


०.२० 


३८ 


HERIE MIR T4142 , T U -- yot ayrftu yequit, har à gear , oct 23 - 29, 2020 / BTU 9 - 10, 159887 


Schedule B - contd . 


Sr. No. 


Any Person affected by this Notification or part 
thereof may file an appeal before Superintending 
Engineer, Pune, Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication in theMaharashtra 
Government Gazette . 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


1 


2 


3 
Ha. 


Schedule A 


Village Zinjewasti - contd . 


7 


183/3 


0.44 


8 


184 


0.03 


9 


187/1 


0.59 


10 


187/2 


0.65 


11 


188 PART 


1.40 


12 


189 PART 


1.76 


Division : Neera Right Bank Canal Division 
Phaltan , taluka Phaltan , district Satara . 
Sub -Division : Irrigation project investigation , 
Sub -Division No. 4 , (H. Q. Malshiras), taluka 
Malshiras , district Solapur. 
Name of the Project : Neera Right Bank Canal 
Area Notified : 269.45 Ha . 
No. of Villages : 2 - Zinjewasti and Kusmod , taluka 
Malshiras , district Solapur. 
Description of area Notified : Outlet Nos . 1 to 3 of 
Dy. No. 65 of Neera Right Bank Canal. 
Name and address of WUA (Existing /Proposed ) : 
Proposed "Lakshmimata W.U.A. Kusmod ", taluka 
Malshiras , district Solapur. 

Details of Area Notified 


13 


190 PART 


0.50 


14 


191 PART 


1.43 


15 


192 PART 


3.65 


16 


193 PART 


3.69 


17 


194 PART 


3.64 


18 


196/1 


0.41 


19 


196/2 


0.40 


20 


197/1 


0.44 


District Solapur, taluka Malshiras 


21 


197/2 


0.49 


Name of 
Villages 


Area Notified 
(As per Schedule B ) 


22 


197/3 


0.43 


23 


198 / 1 / A 


0.20 


Gat No. 


Area 


24 


198 / 1 / B 


0.20 


1 


2 


3 


25 


198 / 2 / A / 1 


0.20 


Ha . 


26 


198 / 2 / A / 2 / A 


1.82 


63 


59.95 


Zinjewasti 
Kusmod 


27 


198 /2 / A / 2 / B 


0.03 


231 


209.50 


28 


198 / 2 / B 


0.02 


Total 


294 


269.45 


29 


199/1 


0.74 


Schedule B 


30 


199/2 


0.34 


31 


199/3 


1.30 


District Solapur, taluka Malshiras 


32 


199/5 


1.21 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos. 


Area 


33 


199/4 


0.34 


1 


2 


34 


200/1 


1.11 


3 
Ha. 


35 


200/2 


1.71 


36 


Village Zinjewasti 

180 PART 


200/3 


1.31 


1 


2.58 


37 


200/4 


1.11 


2 


181/1 


0.55 


38 


200/5 


0.55 


3 


181/2 


0.40 


39 


200/6 


0.51 


4 


182 


1.13 


40 


201/1 


1.25 


5 


183/1 


0.44 


41 


201/2 


1.83 


6 


183/2 


0.45 


42 


201/3 


1.25 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


6 , 


38 


- 


Schedule B - contd . 


Schedule B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
GatNos . 


Area 


Notified Area 
Gat Nos . 

2 


1 


2 


1 


3 
На. 


Area 

3 
Ha . 


Village Zinjewasti - contd . 

202 / 1/ A 


Village Kusmod - contd . 

268 / 1/ B / 1 


43 


0.19 


14 


0.31 


44 


202 / 1 / B 


1.20 


15 


268 / 2 / B / 2 


0.30 


45 


202/2 


1.20 


16 


268/2 


0.81 


46 


203/1 


1.95 


17 


268 /3 / A /6 / 1 / A / 1 


0.40 


47 


203/2 


0.81 


18 


268 / 3 / A /6 / A / 1 


0.60 


48 


228 


0.76 


19 


2.22 


268 / 3 / A /6 / A / 1/ B / 1 
268 / 3 / A /6 / A / 2 / K 


49 


229/1 


0.44 


20 


0.40 


50 


229/2 


0.43 


21 


0.40 


268 / 3 / A /6 / B 
268 / 3 / B 


51 


704 


0.96 


22 


0.41 


52 


705 


2.35 


23 


268 / 3 / B / 1/ A 


0.81 


53 


706 


0.64 


24 


268/ 3 / B / 1 / B 


0.40 


54 


707/1 


0.30 


25 


268 / A / 1 


0.20 


55 


707 / 2 / A 


0.49 


26 


269/1 


0.81 


56 


27 


707 / 2 / B 


0.20 


269/2 


0.81 


57 


707/3 


0.69 


28 


269/ 3 / A / 1 


0.40 


29 


707/4 


269 / 3 / A / 2 / A 


58 


0.33 


1.03 


30 


269/ 3 / A /2 /B 


0.60 


59 


70775 


0.69 


31 


269 / 3 / B 


0.41 


60 


707/6 


0.69 


32 


270/1 


0.20 


61 


707/7 


0.69 


33 


270/2 


0.59 


62 


707/8 


0.68 


34 


271/1 


1.60 


63 


707/9 


1.03 


35 


271/2 


1.60 


Total 


59.95 


36 


271/3 


1.60 


37 


271/4 


1.60 


Village Kusmod 
266/1 


38 


271/5 


1 


0.79 


2.00 


39 


272 


4.28 


2 


266/2 


0.79 


3 


266/3 


40 


273/1 


0.79 


0.75 


4 


266/4 


0.79 


41 


273/2 


1.77 


5 


266/5 


0.81 


42 


274 / 1/ A 


3.13 


6 


266/6 


0.79 


43 


274 / 1 / B 


3.14 


7 


267 


0.21 


44 


274/2 


2.74 


8 


268 / 1 / A 


1.27 


45 


275 / 1/ A / 1 / B 


0.80 


9 


268 / 1/ E / 1 


0.39 


46 


275 / 1 / A / 1 / B / 1 


4.62 


10 


268 / 1/ E / 2 


0.81 


47 


275 / 1 / A / 1 / B /2 


1.60 


11 


268 / 1 / K 


1.57 


48 


275 / 1 / A / 2 


0.40 


12 


268 / 1 / D 


1.11 


49 


275 / 1 / B 


2.50 


13 


268 / 1/ B 


1.27 


50 


275 / 2 / A 


1.53 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


Schedule B - contd . 


Schedule B - contd. 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos. 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


2 


Area 

3 
Ha. 


2 


3 
Ha. 


Village Kusmod - contd . 


Village Kusmod - contd . 


51 


275/ 2 / B 


1.53 


88 


283/1 


0.57 


52 


276 


6.59 


89 


283/2 


0.20 


53 


277/ 1/ A 


2.23 


90 


283/ 2/ A 


0.30 


54 


277/ 1/ B 


2.24 


91 


283/ 2/ B 


0.30 


55 


277/ 2/ A 


1.00 


92 


284/1 


0.80 


56 


277/ 2/ K 


1.00 


93 


284/ 2 / A 


040 


57 


277/ 2/ D 


1.00 


94 


284/ 2 / B 


0.40 


58 


277/ 2/ B 


1.00 


95 


284/ 3/ A 


0.42 


59 


278/1 


1.62 


96 


284/ 3 / B 


0.40 


60 


278/ 2/ A 


0.81 


97 


284/4 


0.80 


61 


278/ 2/ B 


0.81 


98 


285 / 1/ A 


049 


62 


279/ 1/ A/ 1 


0.20 


99 


285/ 1 / K 


0.69 


63 


0.20 


100 


285/ 1 / K / 2 


0.36 


279/ 1/ A/ 2 / 8 / 1 
279/ 1/ A/ 2 / 8 / 2 


64 


0.39 


101 


285/ 1 / D 


0.69 


65 


279/ 1 / A/ 2 / 8 / 3 


0.40 


102 


285/ 1/ B 


1.05 


66 


279/ 1/ A/ 2/ A 


1.90 


103 


285 /1B 


0.57 


67 


279/ 1 / A/ 2 / E/ 2 


0.21 


104 


285/2 


0.88 


68 


279/ 1/ A/ 2/ E/ 1 


1.31 


105 


285/ 2/ B 


1.12 


69 


0.50 


106 


285/ 3/ A/ 1 


0.20 


279/ 1/ A/ 2 / K / 1 
279/ 1 / A/ 2 / K / 2 


70 


0.51 


107 


285 / 3/ A/ 2 


0.85 


71 


279/ 1/ A/ 2 / K / 3 


0.51 


108 


285/ 3 / B 


0.95 


72 


0.29 


109 


285/ 4/ A 


0.93 


73 


0.46 


110 


285/ 4/ B 


1.07 


279 / 1/ A/ 2 / G / 1/ A/ 1 
279/ 1/ A/ 2/ G / 1/ A/ 2 
279/ 1 / A/ 2 / G / 1/ A/ 3 
279 / 1/ A/ 2/ G / 1/ B 


74 


0.24 


111 


286/1 


2.70 


75 


0.41 


112 


286/2 


0.81 


76 


279/ 1/ A/ 2 / G / 2 


0.40 


113 


287/1 


2.24 


77 


279/ 1/ A/ 2 / D / 1 


0.20 


114 


287/2 


1.45 


78 


279/ 1 / A/ 2 / D / 2 


1.23 


115 


288 


0.01 


79 


1.19 


116 


289 


5.41 


279 / 1/ A/ 2/ F 
279/ 1 / A/ 2/ B 


80 


0.24 


117 


295/ 1 / A/ 1 


0.20 


81 


279/ 1/ A/ 2 / H 


0.20 


118 


295/ 1/ A/ 2 


1.39 


82 


279/ 1/ B 


0.41 


119 


295 / 1 / B 


1.00 


83 


279/2 


0.61 


120 


295/ 2/ A/ 1/ A 


0.25 


84 


280 


1.44 


121 


295/ 2/ A/ 1 / B 


1.13 


85 


281 


0.32 


122 


295/ 2 / A / 2 


0.41 


86 


282/1 


2.19 


123 


295/ 2 / B 


0.60 


87 


282/2 


5.31 


124 


296/ 1/ A/ 1 


146 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


शके १ ९ ४२ 


6 , 


89 


- 


Schedule B - contd . 


Schedule B - contd . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
GatNos . 


Area 


Notified Area 
Gat Nos . 

2 


1 


2 


1 


3 
На. 


Area 

3 
Ha . 


Village Kusmod - contd . 


Village Kusmod - contd . 

296 / 1 / A / 2 


125 


0.50 


162 


299 / 1/ B / 1 / E 


0.50 


126 


296 / 1/ B / 1 


0.77 


163 


299 / 1 / B / 1 / K 


1.01 


127 


296 / 1 / B / 2 


0.40 


164 


299 / 1 / B / 1 / B 


0.34 


128 


296/2 


3.13 


165 


299 / 1/ B / 2 / A 


0.72 


129 


296 / 3 / A 


1.96 


166 


299 / 1 / B / 2 /K 


0.20 


130 


296 / 3 / B / 1 


0.60 


167 


299 / 1 / B / 2 / B 


0.25 


131 


296 / 3 / B / 2 


0.60 


168 


299 / 2 / A / 1/ A 


0.31 


132 


296 /4 / A / 1 


0.30 


169 


299 /2 / A / 1 / B 


0.36 


133 


296 / 4 / A / 2 


0.60 


170 


299 / 2 / B 


2.61 


134 


296 / 4 / A / 3 


0.70 


171 


299 / 3 / A 


0.91 


135 


296 / 4 / B / 1 


0.76 


172 


299 / 3 / A / 1 


0.80 


136 


296 / 4 / B / 2 


0.76 


173 


299 / 3 / A / 2 


0.85 


137 


297 / 1/ A 


1.40 


174 


299 / 3 / K / 1 


0.49 


138 


297 / 1/ B 


2.30 


175 


299 / 3 / K / 2 


0.50 


139 


297 /2 / A / 1 


2.11 


176 


299 / 3 / K / 3 


0.66 


140 


297 /2 / A / 2 


0.30 


177 


299 / 3 / F 


0.78 


141 


297 /2 / A / 3 


0.20 


178 


299 / 4 / A / 1 


0.40 


142 


297 / 2 / B 


0.30 


179 


299 / 4 / A / 1 / B / 1 


1.07 


143 


298 / 1/ A 


2.12 


180 


0.25 


299 /4 / A / 2 / A / 1 
299 /4 / A / 2 / A / 2 


144 


298 / 1 / B 


0.20 


181 


0.50 


145 


298/2 


1.21 


182 


299 / 4 / A / 2 / B / 2 


0.30 


146 


298/3 


1.24 


183 


299 / 4 / D / 1 / A 


0.40 


147 


298/4 


1.30 


184 


299 / 4 / D / 1 / B 


0.80 


148 


299 / 1 / A / 1/ A / 1 


0.42 


185 


299 / 4 / D / 2 


1.58 


149 


299 / 1 / A / 1 / B / 1 / A 


0.27 


186 


299 / 4 / B / 1 / A 


0.61 


150 


299 / 1 / A / 1 / B / 1 / B 


0.80 


187 


299 / 4 / B / 1 /K 


0.40 


151 


299 / 1/ A / 1/ A / 2 


0.20 


188 


299 / 4 / B / 1/ D 


0.40 


152 


299 / 1/ A / 1 / B / 2 


0.31 


189 


299 / 4 / B / 1 / B / 1 


0.20 


153 


299 / 1/ A / 2 / A / 1 


0.40 


190 


299/ 4 / B / 1 / B / 2 


0.20 


154 


299 / 1 / A / 2 / A / 2 


1.74 


191 


299 / 4 / B / 2 / A 


0.80 


155 


299 / 1 / A / 2 / B 


0.60 


192 


299 / 4 / B / 2 / B / 1 / A 


0.70 


156 


299 / 1 / A / 3 


2.86 


193 


299 /4 / B / 2 / B / 1 / B / 1 / B 0.20 
299 / 4 / B / 2 / B / 1 / B / 2 0.45 


157 


299 / 1/ E / 2 


0.39 


194 


158 


299 / 1/ E / 1 


0.46 


195 


299 /5 / A / 1 


0.50 


159 


299 / 1 / D 


0.35 


196 


299 /5 / A / 2 


0.50 


160 


299 / 1 / B 


0.80 


197 


299 /5 / A / 3 


0.32 


161 


299 / 1 / B / 1/ A 


1.01 


198 


299 / 5 / E / 1 


0.41 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २३ - २९, २०२० / श्रावण १ - ७, शके १९ ४२ 


Schedule B - contd . 


Schedule B - contd. 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos. 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


1 


2 


Area 

3 
Ha. 


2 


3 
Ha. 


Village Kusmod - contd. 


Village Kusmod - contd . 


199 


299/ 5/ E / 2 


0.41 


219 


299/ K / 4/ A 


0.44 


200 


299 / 5 / E/ 3 


0.41 


220 


299/ K / 4/ B 


0.44 


201 


299/ 5/ E / 4 


0.63 


221 


299/ K / 5 / 1 


0.27 


202 


299/ 5 / E / 5 


0.63 


222 


299/ K/ 5 / 2 


0.27 


203 


299/ 5 / K 


1.32 


223 


0.25 


299/ D / 1/ 2/ 1/ A/ 1 
299/ D / 2 / 2 / 2 


204 


0.16 


224 


0.80 


299/ 5 / K / 1 
299/ 5 / K/ 2 


205 


0.80 


225 


299 / D2/ 2 / 2 / 1B/1A 


0.80 


206 


299/ 5 / J/ 1 


0.61 


226 


299/ B/ 1/ 1 


0.21 


207 


1.38 


227 


345 / 1/ A 


0.30 


299/ 5 / J/ 2/ A/ 1 
299/ 5 / J / 2 / B 


208 


0.61 


228 


345/ 1/ K 


0.20 


209 


299/ 5 / F/ 2/ B 


0.80 


229 


345/ 1 / B 


0.20 


210 


299/ 5 / B 


0.28 


230 


345 / 2/ A 


0.60 


211 


299/ 6 / E / 2 / A 


0.65 


231 


345/ 2/ B 


0.60 


212 


299/ A/ 2 / 1 / 4 


0.50 


Total 


209.50 


213 


299/ A/ 2/ 3/ A 


0.54 


214 


299/ A/ 2 / 3/ B 


0.55 


215 


299/ E/ 5 / 6 


0.63 


S. R. BODKHE , 

Executive Engineer, 
Neera RightBank Canal Division , 

Phaltan. 


216 


299/ E/ 6 / 1 


145 


217 


299/ E/ 7/ 2/ 1/ 2 


0.40 


218 


299/ K / 2 


1.65 


Phaltan , 9th July 2020 . 


, 


क्रमांक 


सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/ चा.वि./म. स. २१८४/२०२० .-- सहायक पोलीस आयुक्त, चाकण विभाग, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयामधील 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३, कलम १७४ अन्वये खालील नमूद अकस्मात मयत प्रकरणांची अखेर समरी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात 
खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . पोलीस अ.म.र. 

मयताचे नाव व 

मृत्यूचा प्रकार 

मृत्यूचे कारण 
स्टेशन 

वय (वर्षे) 

दिनांक 
२ ४ 

६ 

७ 
दिघी १६६/२०१८ किशोर दत्तात्रय जगताप २१/१२/२०१८ 

आत्महत्या Phorate ( Thimate ) 
वय २४ वर्षे 

Poisoning. 
२ दिघी १५०/२०१८ सौ . आशा. वैभव वाघमारे 

१२/११/२०१८ नैसर्गिक Pulmonary 
वय २९ वर्षे 

Thromboebolism . 
३ दिघी १५ ९ / २०१ ९ विक्रम पंडीत सरडे, 

२४/ ११ / २०१ ९ 

नैसर्गिक Coronary Artery 
वय ७२ वर्षे 

Disease. 
४ दिघी १७४/ २०१९ 

संगीता गजानन पाटगावकर २२/ १२/ २०१९ नैसर्गिक Coronary Artery 
वय ६४ वर्षे 

Disease. 


१ 


३ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २३ - २९ , २०२० / श्रावण १ 


७ , 


शके १ ९ ४२ 


४३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


५ 


दिघी 


४४/२०१७ 


१६/०५/२०१७ 


नैसर्गिक 


मनोहर सोपान देवरे , 

वर्षे 


वय २५ 


Left ventricutor 
Hypertophy with 
Pulmonary Oedema. 
Bilateral Pulmonary 
consolidation with 
Liver cirrhosis . 


६ 


दिघी 


३३/ २०१ ९ 


०७/ ०३/ २०१९ 


नैसर्गिक 


अनोळखी 

पुरुष , 
अंदाजे वय ४० वर्षे 


७ 


दिघी 


७५/ २०१ ९ 


तापकीर , 


१४/ ०६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Lung Abscess 


८ 


दिघी 


१०० / २०१९ 


१३/ ०८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


दिघी 


१०१/ २०१९ 


१३/ ०८ / २०१९ 


नैसर्गिक 


राजेश 

गुलाब 
वय ३६ वर्षे 
किसन नारायण खटावकर , 
वय ६५ वर्षे 
दत्तात्रय रामभाऊ साठे , 
वय ७० वर्षे 
राजु परशराम वडतेले , 
वय ६० वर्षे 
अनोळखी पुरुष , 
अंदाजे वय २७ वर्षे 
अजय सोमनाथ इरले, 

वर्षे 


Coronary Artery 
Disease. 
Speticemia due to 
Lung Abscess. 
Coronary Artery 
Disease. 


१० 


दिघी 


१६३ / २०१९ 


२७ / ११/ २०१९ 


नैसर्गिक 


११ 


दिघी 


६३/ २०१९ 


१३/ ०५/ २०१९ 


अपघाती 


१२ 


दिघी 


८२/ २०१९ 


२६ / ०६/ २०१ ९ 


अपघाती 


वय २६ 


१३ 


आळंदी 


१०४/ २०१९ 


२५/ १२/ २०१९ 


आत्महत्या 


शांताबाई शंकर भोसले, 

वर्षे 
लिंबाजी वामनराव बुधवंत , 


वय ५५ 


१४ 


आळंदी 


४५ / २०१९ 


१३/ ०७/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Head injury with 
Liver Cirrhosis . 
Post- traumatic 
encephalitis with 
Bilateral Pulmonary 
consolidation . 
Asphyxia due to 
Hanging . 
Intracranial bleeding 
with myicarditis with 
bilateral Pulmonary 
consolidation . 
Myocardial Infraction 
Due to Coronary 
Artery Disease . 
Asphyxia due to 
Hanging . 


वय ४० वर्षे 


१५ 


२०२/ २०१९ 


२३ / ० ९ / २०१९ 


नैसर्गिक 


चाकण 
( म्हाळुगे 


अभिजीत शरद पाटील , 

वर्षे 


वय ३० 


चौकी ) 


१६ 


२२५/ २०१९ 


०२/ ११/ २०१९ 


आत्महत्या 


चाकण 
(म्हाळुगे 


चंद्रशेखर कुमार गौतम , 

वर्षे 


वय २५ 


चौकी ) 


१७ 


चाकण 


०८/२०२० 


०९ / ०१/ २०२० 


नैसर्गिक 


रवी तुकाराम कांबळे, 
वय ३१ वर्षे 


Liver cirrhosis and its 
complications . 


( म्हाळुगे 


चौकी ) 


१८ 


चाकण 


११६/२०२० 


गंगाधर आनंदा इंगोले , 


१५/०६/२०२० 


नैसर्गिक 


(म्हाळुगे 


वय ३० वर्षे 


Cardio -Respiratory 
Arrest due to Acute 
Myocardial Intraction . 


चौकी ) 


रामचंद्र शिवाजी जाधव , 
सहायक पोलीस 

आयुक्त , 
चाकण विभाग , पिंपरी चिंचवड . 


पुणे ( चाकण), ३० जून २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


- 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


